उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, 
अकोला यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण 
रुग्णालयातील पुननिर्मित औषध निर्माण 
अधिकारी यांची १४ अस्थाई पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०१८ /प्र.क्र. ८१ /आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०६ एप्रिळ, २०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१७/प्र.क्र.९४/आरोग्य -३, 
दिनांक- २०.०१.२०१८ 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-५अ/२०१८- 
१९/अकोला/अपदे/२९७४-७५/१८, दिनांक- २१/०३/२०१७. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, 
अकोला यांच्या अधिपत्याखाळीळ अकोला, वाशिम, अमरावती, बुलढाणा व यवतमाळ जिल्हयातील 
१४ ग्रामिण रुग्णालयातील प्रत्येकी एक याप्रमाणे पुननिर्मित औषध निर्माण अधिकारी यांच्या १४ 
अस्थाई पदांना दि.०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ सदर औषध निर्माण अधिकारी यांच्या १४ अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते 
दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र.८१/आरोग्य-३, 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालन व प्रशासन 
००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्रमांक,पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- 
०५.०३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०५१३१३३१५६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R (05 h an | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
ग Kadam Patil, C = IN, S = 
D | al e 5 h Maharashtra, O = Government 


,, Of Maharashtra, OU = Public 
Health Department 
Kad am Pat | | Date: 201 8.04.06 17:20:04 


+05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (वैद्यकीय) मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (आरोग्य) पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अकोला/वाशिम/अमरावती/बुलढाणा/ 

यवतमाळ. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला/वाशिम/अमरावती/बुलढाणा/ यवतमाळ. 
९. वैद्यकीय अधिक्षक,संबंधीत सर्व ग्रामिण रुग्णालय, अकोला मंडळ. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१८/प्र.क्र.८१ /आरोग्य-३, 


१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


Ph Inbh 


» 


Peele 
i 
EIEIE IE |p 
1111 


E 


aby 
29 


E 


B 


E 
EL 


B 


io. id 


B 


es 
ea 
विग 
| 2 | ७७४७ Jase) 
fa | 
za 
on 


7 


1६ 


। - ७४९ 
Bib gh 0 | Elle 12२५ >] cence Inf} Bhie 2121711529 19151 1>)1>13)12 191७४४६ ‘sh 19७४ (120 kePile ७७1७ ७२७६ 
) 


